महाराष्ट्र राज्य कौठल्य विकास परीक्षा 
मंडळाचे नाव महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 
विकास मंडळ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.१०/कौडल्य-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ११ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. इएक्सएम ७३८४/३८७५१ 
/(५३५)/ताशि-१ (अ), दि.२३ जानेवारी,१९८६. 
२) शासन निर्णय, सामन्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.एईओ-२०१५/प्र.क्र.०६/२०१५/ 
दहा,दि.१५ जानेवारी,२०१५. 
3) शासन निर्णय, plated विकास व उद्योजकता विभाग,शासन निर्णय क्र.कौविउ-२०१५/ 
प्र.क्र.१९०/प्रशा-१, दि.०२ सप्टेंबर,२०१५. 
४ शासन निर्णय, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग,शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.३७/व्यशि-४, दि.०६ जुले,२०२०. 
4) शासन निर्णय, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग,शासन निर्णय क्र.कौविउ-२०२०/ 
प्र.क्र.९९/प्रशा-१, दि.२९ सप्टेंबर,२०२० 
६) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.०८/व्हीओसी/२०२१/ 
नावात बदल/०५, दि.१९ जानेवारी,२०२१. 
प्रस्तावना :- 
औद्योगिकीकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल याबाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांना तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी कमी 
कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन sean विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना 
मिळण्याच्या दृष्टिने आवश्‍यक असणाऱ्या व्यवसाय शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचाळनालयाच्या अधिपत्याखाळी वरील संदर्भ क्र.१ येथीळ शासन निर्णय, दि.२३ 
जानेवारी,१९८६ अन्वये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळाची स्थापना करण्यात आली. 


वरील संदर्भ क्र.२ येथील सामान्य प्रशासन विभाग,दि.१५ जानेवारी,२०१५ अन्वये रोजगार व 
स्वंयरोजगार विभागाचे कौड़ठाल्य विकास व उद्योजकता विभाग असे नामकरण करण्यात आले. 


वरील संदर्भ क्र.३ अन्वये “व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय” व त्यांच्या अधिनस्त 
कार्यालये,संस्था तसेच त्यांच्याशी संबंधित उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील संबंधित कार्यासने कौशल्य 
विकास व उद्योजकता विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यास मान्यता देण्यात आले. 


वरील संदर्भ क्र.४ येथील दि.०६ जुले,२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य 
व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे नाव “महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य विकास परीक्षा मंडळ” असे करण्यात 
आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.१०/कौशल्य-२ 


वरील संदर्भ क्र.५ येथील दि.२९ सप्टेंबर,२०२० च्या शासन निर्णयान्वये कौडल्य विकास व 
उद्योजकता विभागाचे नाव “कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग” असे करण्यात आला आहे. 


कौडाल्य विकास, रोजगार तसेच स्वंयरोजगार यासाठी हा विभाग कार्यरत असल्याने महाराष्ट्र 
राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ अधिक सक्षम बनविणे गरजेचे आहे. कौडाल्य व शिक्षण यांची योग्य 
सांगड ही काळाची गरज झाली आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळच्या 
नावात बदल करून मंडळाचे नवीन नाव “महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास मंडळ” (Maharashtra State 
Board of Skill Development )” असे करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य Hey विकास परीक्षा मंडळाच्या नावात बदल करुन मंडळाचे नवीन नाव 
“महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास मंडळ” (Maharashtra State Board of Skill Development) असे 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१११७२८४४२७०३ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dr Suvarna ON य 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cdf8435b141 1 3ef43d22f63f448b2db4109flaa98eda 


S | d d h a rt h K h ara t 5f3b78841f6bc40a437b, cn=Dr Suvarna Siddharth Kharat 


(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३) मा.मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 
) मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 
) मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधान भवन,मुंबई 
६) मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधान भवन,मुंबई 
७ सर्व मा. विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य. 
८) सर्व प्रशासकीय विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
९) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी 
आयुक्त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍्तालय,बेलापूर,नवी मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी,मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.१०/कौशल्य-२ 


१४) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

१५) अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ,वांद्रे,मुंबई 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर 

१७) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

१८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

१९) सर्व कार्यासने,कौडल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
20) निवड नस्ती, कौडाल्य-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


